कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोग्रापविका-२०२४/प्र.क्र. २७/यो-११ 
बांधकाम भवन, 24 Aste पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १५ मार्च, २०२४ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः क्र. कोवियो-२०१५/प्र.क्र.७५ /यो-६, दि.२३ नोव्हेंबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः क्र. ग्रासयो-२०१५/ प्र.क्र.७५/यो-६, दि.२९ जुले, २०२०. 
३) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय कार्यकारीणी समिती, कोकण ग्रामीण पर्यटन 
विकास, सिंधुदुर्ग- यांचे पत्र क्र. नियोजन/कार्या.५/कोग्रा पर्यटन/प्रस्ताव/२०२२- 
२३/४१८, दि.१७/०३/२०२२. 


प्रस्तावना - 

कोकणातील ग्रामीण भागातील भुमीपुत्रांना त्याच्या गावात रोजगार व स्वंय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच कोकणातील विकास कामांची गती वाढविणे या करिता ग्रामीण भागातील 
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, पर्यटनाचा विकास होणाऱ्या गावामध्ये पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण 
करणे व पर्यायाने गावांचा विकास करणे या उद्देशाने राज्य शासनाने कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम ही 
योजना संदर्भिय शासननिर्णय क्र. ०१ अन्वये घोषित केली आहे. या शासननिर्णयास अनुसरून जिल्हाधिकारी, 
सिंधुदुर्ग यांच्याकडून संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय समिती, कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम 
योजनेतर्गत मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमातर्गत संदर्भाधिन दि.२३.११.२०१५ व दि.२९.७.२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयाकडून सादर झालेल्या विकास 
कामांतील सोबतच्या परिशिष्ट क्र. ०१ मध्ये यादीत नमूद रु. ५,००,००,०००/- (रु. पाच कोटी फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या कामांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. वरील बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ मुख्य लेखाशीर्ष मागणी-२५१५- इतर ग्राम 
विकास कार्यक्रम-१९६- जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (co) (०७ कोकण ग्रामीण पर्यटन 
विकास कार्यक्रम (२५१५ २४३२) -३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या लेखाश्रीर्षाखाली मंजूर 
तरतुदीतुन भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोग्रापविका-२ ०२४/प्र.क्र. २ ७/यो-११ » १५ मार्च, २०२४ 


उ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६११४८१३८४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA [_ U DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450 


G O N YA b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


का.गो.वळवी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
७ महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८) विभागीय आयुक्‍त, आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण, 
९) जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग, 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग, 
११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग, 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी , सिंधुदुर्ग, 
१३) नियोजन विभाग,(का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६ ,अर्थसं १७) मंत्रालय,मुंबई ३२, 
१५) कार्यासन क्र. वित्त-१, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोग्नापविका-२ ०२४/प्र.क्र. २७/यो- ११, १५ मार्च, २०२४ 


ग्रामविकास विभाग, शासननिर्णय क्रमांक: कोग्रापविका-२०२४/प्र.क्र.२७/यो-११, दि. १५ मार्च, २०२४ चे 


सहपत्र 
परिशिष्ट-१ 
अ.क्र कामाचे नाव रु. (लक्ष) 
१. | आंबोली वन पर्यटनासाठी आंबोली पूर्वीचावस ते पारपोलिकडे जाण्यासाठी पायर्‍या तयार करणे व | १५.०० 
कचराकुंडी बसविणे, तासावंतवाडी ., जि.सिंधुदुर्ग 
२. | महादेवगडावर जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणेसावंतवाडी .ता ., जि.सिंधुदुर्ग १०.०० 
३. | हिरण्यकेशी कडे जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणेसावंतवाडी .ता ., जि.सिंधुदुर्ग १०.०० 
४. | शिरशींगे मनोहर गडावर सौरऊर्जचे पथदीप बसवणे व वाहनतळ करणेसावंतवाडी .ता ., | ५.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
५. । चौकुळ घोणसाटवाडी ते मांजरदारा पर्यंत जाणारा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे .ता . | १०.०० 
सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग 
६. । चौकुळमध्ये बेरड व धनगर समाजाला पर्यटकांच्या स्वागतासाठी वाद्य उपकरण (मनोरंजनासाठी) | ४.०० 
सावंतवाडी .ता .पुरविणे, जि.सिंधुदुर्ग 
७. । इन्सुली मगरदर्शन नदीजवळ रेलिंग व बैठक व्यवस्था तयार करणे .ता .सावंतवाडी, जि.सिधुदुर्ग  । ५.०० 
८.  । वेंगुर्ला बेळगांव राज्यमार्गाला लागून निरूखे धबधबापर्यंत जाणारा रस्ता नुतनीकरण व डांबरीकरण | ५.०० 
करणेसावंतवाडी .ता ., जि.सिंधुदुर्ग 
९. | आरोंदा शिपेतुवाडी तेरेखोल खाडी किनारी येथे सुशोभिकरण व काँक्रिट पाथवे तयार करणे .ता . | १५.०० 
सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग 
१०. । म्हापण खवणे मारुती मंदिर ते खाडी किनारी जाणारा पोच रस्ता करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिधुदुर्ग ५.०० 
११. | निवती समुद्रामध्ये जलक्रिडेसाठी जलक्रिडा साहित्य खरेदी करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग २५.०० 
१२. | Halas गावांतर्गत स्ट्रीट लाईट बसविणे तावेंगुर्ला ., जि.सिधुदुर्ग ३.०० 
१३. | विपी कोरजाई गणपती मंदिर ते खाडी किनारी जाणारा पोच रस्ता करणेवेगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग | १५.०० 
१४. | उभादांडा सागरेश्वर समुद्र किनारी जाणारा स्मश्ञानभूमीपर्यंत पोचरस्ता करणे तावेंगुर्ला ., | ५.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
१५. | उभादांडा कांबळीवाडा ते समुद्रकिनारी जाणारा पोचरस्ता तयार करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग ३.०० 
१६. | उभादांडा सागरेश्वर समुद्र किनारी स्मज्ञानभूमीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यास सोलार स्ट्रीट लाईट | ५.०० 
बसविषणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग 
१७. | कोचरा खाडीमध्ये जलक्रिडेसाठी जलक्रिडा साहित्य खरेदी करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग २५.०० 
१८. | कोचरे गावात पर्यटनदृष्टया रस्ते वेंगुर्ला .ता .स्थळ दिशादर्शक फलक लावणे /, जि.सिंधुदुर्ग २.०० 
१९. | सागरतीर्थ ग्रामपंचायतीच्यावर पर्यटकांसाठी निवारा केंद्र उभारणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग १०.०० 
२०. | रेडी Bada गड ते तर रस्ता मजबुतीकरण करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग १०.०० 
२१. | वायंगणी कोंडेवाडी जवळील समुद्र किनारी जाणारा पोच रस्ता सिमेटीकरण करणे, तावेंगुर्ला ., | २०.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
२२. | शिरोडा केरवाडी येथे स्ट्रीट लाईट बसवणे, ता .वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग ३.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोग्नापविका-२ ०२४/प्र.क्र. २७/यो- ११, १५ मार्च, २०२४ 


२३. | शिरोडा वेळागर येथे वाहन तळ तयार करणे, तावेंगुर्ला ., जि.सिंधुदुर्ग ५.०० 
२४. | शिरोडा केरवाडी येथे पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृह बांधणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग ५.०० 
२५. | सागर तिर्थ वेळागर रस्ता डांबरीकरण करणेवेंगुर्ला .ता ., जि.सिंधुदुर्ग १०.०० 
२६. | रेडी किल्ला येथे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे, तावेंगुर्ला ., जि.सिंधुदुर्ग ५.०० 
२७. | फुकेरी हनुमंत गडापर्यंत जाणारा रस्ता खडीकरण व पायऱ्या (फुकेरी माउली मंदिर ते हनुमंत गड) | १५.०० 
दोडामार्ग .ता .बांधणे, जि.सिंधुदुर्ग 
२८. | फुकेरी हनुमंत गड येथे सार्वजनिक सौर उर्जा हायमास्ट व सौर स्ट्रीट लाइंट बसवणेदोडामार्ग .ता ., | १०.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
२९. | मांगेली धबधबा येथे जाण्यासाठी घाट पायदोडामार्ग .ता .या बांधणे-, जि.सिंधुदुर्ग ५.०० 
३०. | कसई दोडामार्ग सिद्धनाथ डोंगरावर जाणादोडामार्ग .ता .या बांधणे-या घाट पाय-, जि.सिधुदुर्ग ५.०० 
३१. | तेरवण मेढे येथे बोटिंग व्यवस्था करणे. तादोडामार्ग ., जि.सिंधुदुर्ग २५.०० 
३२. | मांगेली धबधब्याच्या ठिकाणी शौचालय बांधणे व इतर सुविधा पुरविणेदोडामार्ग .ता ., जि.सिंधुदुर्ग । ५.०० 
३३. | कसई नाथ मंदीर ठिकाणी जाण्यासाठी पायऱ्या बांधणे ता.दोडामार्ग जि.सिधुदुर्ग १०.०० 
३४. | फुफेरी हनुमंत गड परिसर सुशोभिकरण करणे व घाट पायऱ्या बांधणे ता.दोडामार्ग जि.सिधुदुर्ग ५.०० 
३५. | पुरळ बीच कडे जाणारा रस्ता तयार करणे.गाव पुरळ ता.देवगड जि.सिधुदुर्ग १०.०० 
२६. | साळशी सिद्धेश्वर पावणाई मंदीर ते सदानंद गडापर्यंत जाणारा रस्ता तयार करणे, गाव साळशी, | २०.०० 
ता.देवगड जि.सिंधुदुर्ग 
३७. | नारूर महालक्ष्मी मंदीर ते रांगणागड पर्यटनस्थळाकडे जाणारा रस्ता तयार करणे,गाव नारूर, | २०.०० 
ता.कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग 
३८. | मौजे US नाकेरा धबधब्यापर्यंत जाणारा रस्ता तयार करणे, गाव पांग्रड, ता.देवगड जि.सिंधुदुर्ग । २०.०० 
३९. | किनळोस आवळेगांव मुख्य रस्ता ते मासऊली मंदीर लगत असलेल्या धबधब्यापर्यंत असलेल्या | ३०.०० 
ग्रामीण मार्ग क्र.१४७ खडीकरण डांबरीकरण करणे, गाव आवळेगांव, ता.कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग 
४०. | मालवण दांडी बीच ते मोरयाचा धोंडा येथे रस्ता तयार करणे, गाव दांडी ता.माळवण जि.सिंधुदुर्ग  । १०.०० 
४१. | वायरी तेलीपाणंद ते देवाची पाणंद पर्यटन स्थळापर्यंत जाणारा पोच रस्ता तयार करणे, गाव वायरी | १०.०० 
भूतनाथ ता.मालवण जि.सिंधुदुर्ग 
४२. | घावनळे रामेश्वर मंदीर येथे संरक्षक भित बांधणे, गाव घावनळे ता.कुडाळ जि.रसिधुदुर्ग २५.०० 
४२३. | नरडवे भैरवगड येथे जाण्यासाठी पायऱ्या व रेलिंग करणे गाव नरडवे ता.कणकवली जि.सिंधुदुर्ग  । १०.०० 
४४. | घोटगे SOA धबधबा ग्रामीण पर्यटनस्थळाकडे जाणारा रस्ता तयार करणे,गाव घोटगे ता.कुडाळ | २०.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
४५. | मौजे नानिवडे बेळकरवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे गाव नानिवडे ता.वैभववाडी | १०.०० 
जि.सिंधुदुर्ग 
एकूण रु.५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


